महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - ११२०/प्र.क्र. ४५/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ सप्टेंबर, २०२१ 


सा.प्र.वि.शा.आ.क्र.कअनि १११३/प्र.क्र.9३/१३/१४ब, दिनांक २९.०५.२०१४ 
सा.प्र.वि.शा.आ.क्र.कअनि १११३/प्र.क्र.9३/१३/१४ब,दिनांक २५.०५.२०१८ 
सा.प्र.वि.शा.आ.क्र.कअनि १११३/प्र.क्र.9३/१३/१४ब,दिनांक ०८.०१.२०२० 
समक्रमांकाचे दिनांक 02.99.2020 रोजीचे आदेशा 


संदर्भ :- १ 
२ 


3 
8 


el क जक 


आदेठा 


श्री.दे.ह.डाबेराव, कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र १ येथील 
आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग,अमरावती 
खंडपीठ कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर चार वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून 
देण्यात आल्या होत्या. श्री. डाबेराव, राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठ कार्यालयात दिनांक 
०६.०६.२०१४ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. 


२. संदर्भाधीन क्र.४ येथील आदेशान्वये, श्री. दे.ह.डाबेराव, कक्ष अधिकारी यांचा राज्य माहिती आयोग, 
अमरावती खंडपीठ कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीचा ०५ वर्ष कालावधी संपुष्टात आल्याने त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
सेवा प्रत्यावर्तित करून त्यांची पदस्थापना नियोजन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील रिक्‍त पदावर 
करण्यात आली आहे. तथापि, श्री. डाबेराव, कक्ष अधिकारी यांना राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ 
यांनी अद्याप कार्यमुक्‍त केलेले नाही. 


३.  श्री.दे.ह.डाबेराव, कक्ष अधिकारी यांना दिनांक ०६.०९.२०२१ रोजीपासून राज्य माहिती आयोग, 
अमरावती खंडपीठ या कार्यालयामधून नियोजन विभागामध्ये रूजू होण्यासाठी एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत 
आहे. श्री. डाबेराव, कक्ष अधिकारी यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता नियोजन विभागात रूजू 
व्हावे. सदरचे आदेशा हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ कार्यालयाने 
स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता नाही. श्री.डाबेराव, कक्ष अधिकारी हे सेवा प्रत्यावर्तित करण्यात 
आलेल्या विभागात तात्काळ रूजू झाले नाहीत तर, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी सेवाखंड धरण्यात येईल. 


शासन AAT क्रमांकः कअनि - ११२०/प्र.क्र.४५/१४-ब 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०६१५४३५९६४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Gaj a n a n De pee postalCod . a pa 7 Laon’ 


15b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cl ed41ada8, 


iz f( 
+ INumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fef5dc2ad659e360f73 
himrao Guravy ४५५५ या 
De 2021.09.06 15:45:13 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री. दे.ह. डाबेराव, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, सर्कीट हाऊस जवळ 
भातकुली तहसिल परिसर कॅम्प,अमरावती. 


अपर मुख्य सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग ( का.६/१४ब) / नियोजन विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई - ४०० ०३२. 

सह/ उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला 

मुंबई - ४०० ०३२ 

उपसचिव/सा.प्र.वि.का.क्र.६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo 032 

उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, सर्कीट हाऊस जवळ, भातकुली तहसिल 

परिसर कॅम्प,अमरावती. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, कॅम्प अमरावती, जि. अमरावती - ४४४६०२ 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, श्री. दे.ह.डाबेराव, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग 

अमरावती खंडपीठ यांना दिनांक ०६.०९.२०२१ रोजी पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे 

श्री. डाबेराव यांना दिनांक ०६.०९.२०२१ नंतर राज्य माहिती आयोग, अमरावती कार्यालयामार्फत वेतन 

अदा करण्यात येऊ नये. 

अवर सचिव/तसा.प्र.वि.का.क्र.६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo ०३२. 

निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


